सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पकास २४२३/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जून, २०२३. 


पहा :- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णयक्रमांक- एसएटी-१११२/प्र.क्र.४७२/प्रशा-२, 
दिनांक ४.३.२०१४. 
२) आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक : शिआका/आस्था-अ/१०६/परि.काल/गट-ब/२२७९१/२०२३ 
/२६५८., दिनांक २७.४ २०२३. 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब Helles अधीक्षक व तत्सम या पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी सादर केला आहे. 
पायाभूत शिक्षण यडास्वीरित्या पूर्ण करणार्‍या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची 
पूर्तता करणाऱ्या खालीलअधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 


मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे । शासन | शासन | रकाना-४ परिविक्षा रकाना-६ परिविक्षा 
क्र. नाव सेवेत सेवेत रुजू | मधील कालावधीत मधील कालावधीत 
नियुक्‍ती | झाल्याचा |दिनांकानुसार घेतलेली कारणामुळे | समाधानकारक 
केलेल्या | दिनांक | परिविक्षा | अर्जित / परिवर्तित | वाढलेला रित्या पूर्ण 
आदेशाचा कालावधी | रजा वकालावधी | परिविक्षा | केल्यामुळे शासन 
दिनांक पूर्ण होण्याचा कालावधी पूर्ण सेवा ज्या दिनांका 
दिनांक होण्याचा । पासून पुढे चालू 
दिनांक | ठेवावयाची आहे 
तो दिनांक 
न 
भागवत शिंगडे 


सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाकाळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे त्यांची 
नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास २४२३/ प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०६०५१२५१२२५७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
TIKARAM WAMAN १५५५५५१ वळ 


5.4.20=340ec5e34f4f31b01be0869a230e89b14739b1¢38b24cffO 


edd0f8088e0c342a, postalCode=400032, st=Mi 
K A RP A TE INumber=9395C596B57 A69FE04109B8C8191E7389CFFSEDA 
3FAC16C6F8263BE7FBBD319D, TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2023.06.05 12:52:22 +05'30" 
(fe. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्‍त (शिक्षण),शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 

३. सर्व शिक्षण संचालक 

४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) (प्राथमिक) 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

८. संबंधित अधिकारी यांना आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे HATHA, ARTS राज्य, पुणे यांचे 
कार्यालयामार्फत 

९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


